वन जमिनीच्या वनेत्तर वापरासाठी 
वळतेकरणाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या पूर्व 
संमतीकरिता पाठविण्यासाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या कक्षातील २ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७/०३/२०२३ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-१०८३/२९७०/प्र.क्र.४८३/फ-१०, 
दि.१०/०४/१९८६. 
२) शासन निर्णय, महसूळ व वन विभाग, क्र.एफएलडी-१९०४/प्र.क्र.१०९/फ-४, 
दि.०८/०८/२००६. 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१०, 
दि.२१/०९/२०२२. 


४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.४२(२१-२२)/ २१०, दि. ०८/०२/२०२३. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३. 


प्रस्तावना:- 
वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत राज्यातील वनक्षेत्र वळतीकरणाचे प्रस्ताव केंद्र 


शासनाकडे पाठविण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयात 


HAA अधिकारी व त्यास अनुषंगिक २७ पदे अशा एकूण २८ पदांची निर्मिती संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. यापैकी एकूण २६ पदे संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये स्थायी करण्यात आली आहेत. सदर पदांपैकी उर्वरित २ अस्थायी पदे संदर्भ क्र.३ 
येथील दिनांक २१/०९/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व 


विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.5 अन्वये सदर पदे दिनांक 
०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्याबाबतची विनंती केली 
आहे. त्यानुसार सदर पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


area निर्णय :- 
२. याद्वारे आता खाली दर्ठविळेल्या दोन अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक 
३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१० 


अ.क्र. पदाचे नांव | संख्या | कार्यालय 
a | lL 
व केंद्रस्थ अधिकारी नागपूर 
२. । वनरक्षक १ | मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ 


३. या दोन पदांपैकी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी या पदाच्या 


वेतनावरील खर्च “मागणी क्रमांक सी-७, प्रधान शीर्ष-२४०६वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), 


०१-वनीकरण, ००१ - संचालन व प्रशासन, ०१ (०१) मुख्य वनसंरक्षक, ०१ (वेतन) (२४०६- 


००२२-०१)” व वनरक्षक या पदाच्या वेतनावरील खर्च “प्रधान शीर्ष- २४०६, वनीकरण व 


वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१-वनीकरण, ००१-संचाळन व प्रशासन, ०१ (02) प्रादेशिक वनसंरक्षक, 


०१-(वेतने) (२४०६-००४२-०१) ” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२०२४ 


मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७२११३३०९८१९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANESH TUKARAM - 
JADHAO - 
(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


AD 


AN 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


ioe 


) 

) 

) 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ. 
) 

) 

) 

) 


o~ 
ae 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


-८४) 


७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


कार्यासन वित्तीय सुधारणा / आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(९ 


2) 


कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)निवडनस्ती. 


